राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत मुळा-मुठा 
नदी, पुणे प्रदूषण कमी करण्याचा प्रकल्प या 
केंद्र शासन पुरस्कृत योजनेंतर्गत कामे 
राबविण्यासाठी निधी वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : रानयो-२०२२/प्र.क्र.१८२/आस्थापना-अ 
नविन प्रशासन भवन, १५वा मजला, 
हुतात्मा राजगूरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २३/०१/२०२३. 


वाचा : १) शासन निर्णय, पर्यावरण विभाग, क्रमांक रानकृ-२०१६/प्र.क्र.८८/भाग-२/तां.क.१, दि.८ मार्च २०१७ 
२) शासन निर्णय, पर्यावरण विभाग, क्रमांक रानकृ-२०१८/प्र.क्र.६०/तां.क.३, दि.१५ ऑक्टोबर २०१८ 
३)भारत सरकार यांच्या वित्त मंत्रालाचे कार्यालयीन ज्ञापन F.No.9(93) PEMS/ FCD/ २०२०, 
दि.२३.०३.२०२१ 
४)भारत सरकार यांच्या जलडाक्‍ती मंत्रालयाचे पत्र क्र. J-2190919/3/2092-NRCD-ll(Vol.-Pt.File Il, 
दि.२८ सप्टेंबर, २०२२ 
Qa निर्णय, पर्यावरण विभाग, क्रमांक रानयो-२०२२/प्र.क्र.१८२/आस्थापना-अ, 
दिनांक २२.११.२०२२. 


प्रस्तावना : 

राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत पुणे शहरातील मुळा-मुठा नदी संवर्धन करण्याच्या प्रस्तावासाठी केंद्र 
शासनामार्फत एकूण निधी रू.९९०.२६कोटी(अक्षरी रु. नऊशे नव्वद कोटी सव्वीस लक्ष) इतक्या रकमेच्या 
प्रस्तावास सन २०१६ मध्ये मंजूरी दिलेली आहे. सदर प्रकल्प जायका अंतर्गत मंजूर झालेला असून एकूण प्रस्ताव 
रकमेच्या ८५ टक्के हिस्सा(रु.८४१.७२ कोटी) हा केंद्र शासनाचा व उर्वरित १५ टक्के हिस्सा(रु.१४८.५३ कोटी) 
हा पुणे महानगरपालिकेचा आहे. यानुषंगाने आतापर्यंत पुणे महानगरपालिकेस केंद्र शासन हिळछ्यापैकी रुपये 
५७.७४ कोटी (रुपये सत्तावन्न कोटी चौ-याहत्तर लक्ष फक्त) निधी राज्य शासनामार्फत उपरोक्‍त संदर्भिय क्र.१व २ 
च्या शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात आलेला आहेत. 


२. केंद्र शासनाने संदर्भिय वाचा क्र.३ अन्वये, केंद्र पुरस्कृत योजनांना निधी वितरित करण्यासाठी व त्यावर 
देखरेख ठेवण्यासाठी सुधारित कार्यपद्धती अंमलात आल्याबाबत कळविले आहे, तसेच त्यात दिलेल्या 
कार्यपद्धतीनुसार सर्व केंद्र पुरस्कृत योजनांबाबत कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश देण्यात आलेले आहे. त्यानुसार 
केंद्र शासनाकडून प्राप्त निधी वितरणासाठी बँक ऑफ महाराष्ट्र या बँकेत Single Nodal Account (मंत्रालय 
शाखा खाते क्र.६०४००९८२५३, IFSC-MAHB00093¢¢) उघडण्यात आले आहे. 


३. संदर्भिय वाचा क्र.४ अन्वये केंद्र शासनाने या प्रकल्पासाठी रु.६३,००,००,०००/-(रु. TAS HET फक्‍त) 
इतका निधी वितरीत केला असून सदर निधी वाचा क्र.५ अन्वये योजनेसाठीच्या SNA खात्यात जमा झालेला 
आहे. सदर निधी SNA खात्यातून पुणे महानगरपालिका यांच्या बँक ऑफ महाराष्ट्र, पीएमसी विस्तारित 
कक्ष,मनपा भवन, शिवाजीनगर पुणे शाखेच्या खात्यात (खाते क्रमांक-६०४२०१७०३०८, IFSC- 
॥॥॥॥-8०००१४३०)वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः रानयो-२०२२/प्र.क्र.१८२/आस्थापना-अ 


शासन निर्णय :- 

अ) राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत मुळा-मुठा नदी संवर्धनासाठी केंद्र शासनाकडून प्राप्त 
रु.६३,००,००,०००/-(रु.त्रेसष्ट कोटी फक्त) इतका निधी SNA खात्यातून पुणे महानगरपालिका 
यांच्या बँक ऑफ महाराष्ट्र, पीएमसी विस्तारित कक्ष,मनपा भवन, शिवाजीनगर पुणे शाखेच्या 
खात्यात (खाते क्रमांक-६०४२०१७०३०८, IFSC-MAHBo009¥30) वितरित करण्यासाठी मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

आ) सदर प्रयोजनार्थ होणारा खर्च हा मागणी क्र.यु-०४, परिस्थितीकी व पर्यावरण , प्रदूषण प्रतिबंध व 
नियंत्रण, गौण लेखाश्ीर्ष- १०३ वायु व जलप्रदूषण प्रतिबंध, गट शीर्ष- (०३)राष्ट्रीय नदी संवर्धन 
योजना, योजनेचे नाव - (०३) (०१) मुळा-मुठा नदी, पुणे प्रदूषण कमी करण्याचा प्रकल्प, (३४३५ 
१३६५), ३१- सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या मुख्य-लेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२३ या 
वर्षासाठीच्या मंजूर केलेल्या अनुदानातून वितरित करण्यात यावा. 

इ) राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजना या केंद्र शासन पुरस्कृत योजनेंतर्गत मुळा-मुठा नदी संवर्धनासाठी केंद्र 
शासनामार्फत वितरित करण्यात आलेला रूपये ६३,००,००,०००/-(रु. त्रेसष्ट कोटी फक्त) इतका 
निधी SNA (मंत्रालय शाखा खाते क्र.६०४००९८४२५३, IFSC-MAHB00093¢¢) खात्यातून पुणे 
महानगरपालिका यांच्या बॅक ऑफ महाराष्ट्र, पीएमसी विस्तारित कक्ष,मनपा भवन, शिवाजीनगर 
पुणे शाखेच्या खात्यात(खाते क्रमांक-६०४२०१७०३०८, IFSC-MAHBo004¥30) जमा करण्यात 
यावा. 

3) सदर निधी खर्च करतांना संदर्भिय वाचा क्र. ३ व ४ मधील बाबींचे/अटी व arid तंतोतंत अनुपालन 
करण्याची दक्षता आयुक्‍त, पुणे महानगरपालिका यांनी घ्यावी. 

उ) सदर योजनेसाठी सहसचिव पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय यांना Single Nodal 
Agency घोषित करण्यात येत आहे. तसेच श्री सु.कि. निकम, सहसचिव पर्यावरण व वातावरणीय 
बदल विभाग, मंत्रालय यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

४. प्रस्तूत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२२/प्रक्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ४ 
एप्रिल, २०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०१२३१६०६२७३९०४ असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SURYAKANT KISAN NIKAM 


(सु.कि.निकम) 
सह सचिव (पर्यावरण व वातावरणीय बदल), 
महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राज भवन, मुंबई 
२. मा.मुख्य मंत्री (पर्यावरण व वातावरणीय बदल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रानयो-२०२२/प्र.क्र.१८२/आस्थापना-अ 


. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

. प्रधान सचिव (पर्यावरण व वातावरणीय बदल), मंत्रालय, मुंबई 
. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


७. सह सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, मंत्रालय,मुंबई. 
८. आयुक्त, पुणे महानगरपालिका,पुणे. 
९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-१, महाराष्ट्र मुंबई-४०००२० 


१०. 
११: 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६: 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई-४०००२० 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी, वांद्रे (पूर्व) मुंबई-४०००५१. 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

संचालक, SA व कोषागरे, मुंबई 

मुख्यलेखा परिक्षक, स्थानिक निधीळेखा, कोकण भवन, मुंबई 
वित्त विभाग (व्यय-१६) 

नियोजन विभाग (कार्यासन-१४७२) 

पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागातील सर्व कार्यासने. 


२१. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


